WA 2022-2023 या वर्षाकरीता 
“PRT (कोविड-१९) संसर्गामुळे दोन्ही 
पालक गमावलेल्या ० ते १८ वर्षे 
वयोगटातील बालकांसाठी अर्थसहाय्य 
उपलब्ध करुन देणेबाबत” या 
योजनेकरिता निधी वितरीत करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक पुरक-२०२१/प्र.क्र.१३२/का-०३ 
नवीन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक - १५ डिसेंबर, २०२२ 


वाचा :- 
शासन निर्णय, महिला बाल विकास विभाग, क्र. अनाथ -२०२१/प्र.क्र. ४९/का.०३ 
दिनांक १७ जून, २०२१. 


प्रस्तावना :- 


केंद्र शासनाच्या “PM CARES For Children- Empowerment of COVID Affected 
Children” ह्या योजनेव्यतिरिक्‍त राज्य शासनाकडून कोरोना (कोविड-१९) संसर्गामुळे दोन्ही 
पालक गमावलेल्या ० ते १८ वर्षे वयोगटातील बालकांसाठी अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देण्याच्या 
अनुषंगाने महिळा व बाळ विकास विभाग शासन निर्णय उपरोक्त वाचा क्र.१ अन्वये निर्गमित 
करण्यात आलेला आहे. 

“कोरोना (कोविड-१९) संसर्गामुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या ० ते १८ वर्षे वयोगटातील 
बालकांसाठी अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देणेबाबत” या योजनेकरिता वित्त विभागाने रु. २.३५ 
कोटी एवढा निधी वितरीत करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यानुसार सदर योजनेकरिता सन 
२०२२-२३ या वर्षाकरिता अर्थसंकल्पित निधीमधून उपरोक्त रु. २.३५ कोटी ऐवढा निधी वितरीत 
करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
उपरोक्त पार्श्वभूमीच्या अनुषंगाने, “कोरोना (कोविड-१९) संसर्गामुळे दोन्ही पालक 
गमावलेल्या ० ते १८ वर्षे वयोगटातील बालकांसाठी अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देणेबाबत” सन 
२०२२-२३ या वर्षासाठीच्या अर्थसंकल्पित निधीमधून रु. २.३५ कोटी/- (अक्षरी रुपये दोन कोटी 
पस्तीस लाख फक्त) इतका निधी आयुक्त, महिला व बाल विकास, पुणे यांना वितरीत करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरक-२०२१/प्र.क्र.१३२/का-०३ 


२. सदर योजनेंतर्गत वितरीत निधीचा विनियोग करण्यासाठी आयुक्‍त, महिला व बाल 
विकास, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी तथा संनियंत्रक तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

३. सन २०२२-२३ साठीचा निधी खर्च करतांना वित्त व नियोजन विभागाने वेळोवेळी निर्गमीत 
केलेले आदेशा, सूचना, परिपत्रके, अटी व शर्तीचे काटेकोरपणे पालन करावे. तसेच हा खर्च मागणी 
क्रमांक क्र. एक्स-१, २२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाज कल्याण, १०२ बाल 
कल्याण,१९ कोविड-१९ कालावधीत अनाथ झालेल्या बालकांसाठी अर्थसहाय्य(१९) (०१) कोविड- 
१९ कालावधीत अनाथ झालेल्या बालकांसाठी अर्थसहाय्य योजना, ३१, सहायक अनुदाने 
(वेतनेतर) (2234C409) या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षाकरिता मंजूर 
असलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा. तसेच सदर निधी खर्चाबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र 
शासनास सादर करण्यात यावे. 


४. stan निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. २७९/व्यय-६ दि. 30.99.2022 
अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२१२१५११५७३६२८३० असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Khadija 
Farooque 
Naikwade 


(ख. फा. नाईकवाडे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत 
) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 
) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, 
) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
) मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई, 
५) मा.मंत्री/ राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
) 
) 
) 
) 


मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
सर्व विधानसभा सदस्य/विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई, 

मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य यांचे उपसचिव,मंत्राळय,मुंबई, 

सर्व विभागांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
१० प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय ( विधानसभा), 

११ प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय ( विधानपरिषद), 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरक-२०२१/प्र.क्र.१३२/का-०३ 


सर्व विभागीय आयुक्त, 

आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे, 

आयुक्त, एकात्मिक बाळ विकास सेवा योजना, नवी मुंबई, 

सर्व जिल्हाधिकारी, 

सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 

महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
महालेखापाल, महाराष्ट्र % (लेखा व अनुज्ञेय) मुंबई /नागपूर, 

महालेखापाल, महाराष्ट्र % (लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर, 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

सर्व उपसचिव मुंबई ,मंत्रालय ,महिला व बाल विकास विभाग ,सर्व अवर सचिव , 
उपायुक्‍त ,(बाळ विकास)महिला व बाल विकास आयुक्तालय पुणे, 

कक्ष अधिकारी ,(७-अर्थसंकल्प /६-व्यय) वित्त विभाग ,मंत्रालय मुंबई , 

कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), महिला व बाल विकास विभागमुंबई ,मंत्रालय , यांना सदर 
निधी बी प्रणालीवर वितरीत करण्याच्या विनंतीसह .एस.डी.अग्रेषित. 

२8) सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी 

२७ निवडनस्ती, महिला व बाल विकास विभाग (कार्यासन -०३). 


१२ 
१३ 
१४ 
१५६ 
१६ 
१७ 
AG 
१९ 
२० 
२१ 
२२ 
23 
28 
24 


Se woe THe YH DSTI a a else el ee SS Sl se lS sree 


पृष्ठ ३ पैकी 3 


